रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांमधील नामनिर्देशनाच्या 
कोट्यातील गट- ब (अराजपत्रित) व गट-क 
संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी 
राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-१०२० /प्र.क्र. १७ /रेशीम कक्ष 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ मार्च, २०२० 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. रेशीम-१३०८/ प्र.क्र.३३/ रेशीम 
कक्ष, दिनांक २९ जून, २०११. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रानिमं-१२१६ / (प्र.क्र.६५ / १६) / १३-अ, 
दिनांक १३ जून, २०१८. 
प्रस्तावना:- 


नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने 
भरण्याच्या कामात एकसुत्रता, नि:पक्षपातीपणा व समान दर्जा राखणे आणि उमेदवारांना समान संधी 
उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असल्याने पदभरतीच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने 
संदर्भाधीन दिनांक १३.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे एकत्रित आदेशा निर्गमित केले आहेत. सदर 
आदेशास अनुसरुन रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील 
नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट- ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी 
राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १३.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे भूतपूर्व 
दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क 
संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित केळी आहे. त्यानुसार विभागाने 
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित ) व 
गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी (अ) जिल्हा निवड समिती व (ब) प्रादेशिक व 
राज्यस्तरीय निवड समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना दिलेल्या असून निवड समित्यांसाठी कालबद्ध 
कार्यक्रम, निवड प्रक्रियेची पद्धती निश्चित केली आहे. त्यास अनुसरून रेशीम संचालनालय व 
संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क मधील नामनिर्देशनाच्या 
कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापन करण्यात 
येत आहे:- 


झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२०/प्र.क्र.१७/रेशीम कक्ष 


राज्यस्तरीय निवड समिती 
।_१_| संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर अध्यक्ष 
२ | अनु. जाती/ अनु. जमाती/ इ.मा.व. प्रतिनिधी सदस्य 
(गट-अ अधिकारी) 
३ | अल्पसंख्याक प्रतिनिधी (गट-अ अधिकारी) सदस्य 


तथापि, गट-अ मधील अधिकारी उपलब्ध होत 
नसल्यास गट-ब मधील राजपत्रित अधिकारी 


४ ।वरील १ ते 3 पैकी एकही सदस्य महिला सदस्य 
नसल्यास अध्यक्षांनी निवडलेला गट-अ मधील 
महिला अधिकारी 

५ | उपसंचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर सदस्य-सचिव 


२. उपरोक्त राज्यस्तरीय समिती ही रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांमधील नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे 
सरळसेवेने भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन दिनांक १३.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचे तसेच, अटी व adie पाळन करुन भरती प्रक्रिया पार 
पाडण्यासाठी जबाबदार राहील. 
३. सदर आदेडाच्या परिणामी संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये स्थापित करण्यात 
आलेली राज्यस्तरीय निवड समिती या आदेशाच्या दिनांकापासून बरखास्त करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१६१६३१५२२८०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Kishor Daulat | Saree coe 


2fbb023999c9d21 7eee24b15e7b99adcOcdc4a7188393583a 


व al bbab889b6a8, 
serialNumber=4acebae058f9790422d 1 385b04baa7b606c395 1ca0fde91 
a I 204ace3bb2ee4b2c5, 


Date: 2020.03.16 16:36:15 +05'30 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा 
सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधानसभा सदस्य 
७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२०/प्र.क्र.१७/रेशीम कक्ष 


८) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १- (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा ), मुंबई. 
१०)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), नागपूर 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 
१२) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर 
१३) उप संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर 
१४) उप संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद 
) 
) 
) 


१५)सर्व सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 
१६) सर्व रेशीम विकास अधिकारी, जिल्हा रेशीम कार्यालय, श्रेणी-१/२, 
१७)निवड नस्ती . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


